RNI No. MAHBIL /2012 /44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १९ अन्वये . 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं/ कक्ष- १० / ३ / कावि -२०९ / २०१८ . - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून कलम ११ अन्वये दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनींची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम 
( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


__ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ), 
पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी , मौजे भरवज 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 


हे . आर/ चौ . मी . 


० ३५. ७० 


० ०७. १० 


३८५ पै. 
४०१ पै. 
४११ 
४१२ पै . 
४५३ पै. 


० ०४ .०० 


하 


० ०७. ०० 


० ६० . ५५ 


एकूण .. 


११४. ३ 


वि ( एच ) ८५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३ , शके १९३९ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : भाम धरण पुनर्वसन गावठाणासाठी 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : भाम धरण पुनर्वसन गावठाणासाठी 
समाजाला होणारे लाभ : सर्व प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन होणेस मदत 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, मौजे भरवज 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 

गट नंबर 


केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार यांनी सदर प्राथमिक 
अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा 
अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ (२) अन्वये समुचित शासन तथा 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांना सादर केलेला आहे . सदर अहवाल 
कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांची अशी खात्री झाली आहे 
त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ , पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , 
पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 
__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार 
भाग , नंदुरबार यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध राहतील. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


हे . आर 


लागू नाही 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

____ लागू नाही 
टीप. - उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ), 
पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ 
शकेल . 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


नाशिक, १ मार्च २०१८. 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नंदुरबार , मौजे कसबे नंदुरबार 
३३ / ११ के . व्ही . उपकेंद्र, कसबे नंदुरबार, सर्व्हे नंबर २५१- अ/२/२- अ 
गट नंबर 

संपादित करावयाचे क्षेत्र 


चौ . मी . 


२४. ८९ 


० . ८ 


१ . ११ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत 

कलम १९ अन्वये. 
जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक भूसंपादन / एसआर-४ / २०१७ / कावि - ११७/ २०१८ . - ज्याअर्थी, 
उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग , नंदुरबार यांनी पुढील 
अनुसूची १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ 
रोजी प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 


१ . ११ 


२५१ -अ/ २- अ/ १- अ (२/ १) 
२५१- अ/ २ - अ/ १- ब ( ३ ) पै. 
२५१- अ/ २ - अ/ १ - अ/ २ (२/ २ ) 
२५१ - अ/ २- अ/ १ - अ/ ३ ( २/ ३ ) 
२५१ - अ/ २- अ/ १ - अ/ ४ ( २ / ४ ) 
२५१- अ/ २- अ/ १- अ/ ५ (२/ ५) 
२५१- अ/ २/ २ - ब ( १/ २ ) पै . 
२५१- अ/ २ / २ - क (१/ ३) पै . 
२५१ - अ/ २ - ड ( १/ ४) पै. 


१ .११ 


१ . ११ 


० . ७ 


० . ७ 


० . ७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४ , २०१८ / फाल्गुन १७ - २३ , शके १९३९ 


अनुसूची - एक - चालू 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका नंदुरबार , मौजे कसबे नंदुरबार 
गट नंबर 

संपादित करावयाचे क्षेत्र 


१ 


चौ . मी . 


० . ७ 


२५१- अ/२ / २- ई (१/ ५) पै. 
२५१ - अ/ २ / २ ( १ / १) पै . 


४ . ०९ 


समाजाला मिळणारे लाभ : नंदुरबार शहराचा वीजपुरवठा 
सुरळीत होण्यास सदर उपकेंद्राची मदत होईल असे अपेक्षित आहे. 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

विस्थापन नाही . 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू नाही . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
लागू नाही . 
डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, 

( भा . प्र . से . ), 

जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 
नंदुरबार , ३१ जानेवारी २०१८ . 


एकूण क्षेत्र . . 


३७. ०२ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : ३३ /११ के . व्ही . उपकेंद्र, नंदुरबार , गट नंबर 
२५१- अ/ २/ २- अ, खाजगी जमीन संपादन प्रस्ताव . 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : कसबे नंदुरबार , गट नंबर 
२५१ - अ /२/ २- अ येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे. 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


ज्ञापन 


क्रमांक प्राससं /नियमन / मुळा ससाका/ पोनिदु/मंजुरी/२०१० / २०१७. - मुळा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सोनई , तालुका नेवासा , 
जिल्हा अहमदनगर या कारखान्याच्या दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील संमत ठराव क्रमांक १३ नुसार मी , 
संगिता रविंद्र डोंगरे , प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १३ (२) तसेच , त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १२ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 
उपविधी क्रमांक 

आदेश 
उपविधी क्रमांक २६ ( २) २ व २८ 

सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्रमांक ४ नुसार मंजूर 
कारखान्याच्या दप्तरी असलेल्या उपविधी धारिकेस हे ज्ञापन जोडून ठेवावे . 
मुळा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , सोनई , तालुका नेवासा , जिल्हा अहमदनगर 

एनक्लोजर नंबर ४ 
आदर्श उपविधी क्रमांक 

दुरुस्तीनंतर आदर्श उपविधीतील शब्दरचना 


२६ ( २) २ 


.. 


कार्यलक्षी संचालक (Functional Director) संचालक मंडळाने नियुक्त केलेला एक कार्यलक्षी संचालक असेल . कार्यकारी 
संचालक हे संचालक मंडळाचे पदसिद्ध सदस्य राहतील. एकूण अकरा सदस्य संख्येसाठी एक व एकवीसपेक्षा अधिक 
नसलेल्या समिती सदस्य संख्येसाठी दोन कर्मचारी प्रतिनिधींचा मान्यताप्राप्त संघाच्या प्रतिनिधीतून / संस्थेच्या कर्मचाऱ्यातून 
समावेश करता येईल . कार्यलक्षी संचालक / कर्मचारी प्रतिनिधी यांना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा 
अधिकार राहणार नाही. वरील पोट -नियमाप्रमाणे [२६ (२ ) १ व २ मधील] नियुक्त / स्वीकृत / समावेश केलेले संचालक / 
प्रतिनिधी यांना चेअरमन व व्हाईस चेअरमन म्हणून काम करता येणार नाही आणि संचालक मंडळाचे सभेत मतदान करता 
येणार नाही. परंतु त्यांचे म्हणणे प्रोसिडिंग बुकात नोंदले जाईल . 
पोट -नियम क्रमांक २६ नुसार निवडून द्यावयाच्या संचालक मंडळाची निवडणूक दर पाच वर्षांनी होईल . ही निवडणूक राज्य 
शासनाच्या विधीमंडळाच्या कायद्यानुसार निवडणुकीसाठीनिर्धारित केलेल्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण या स्वतंत्र 
यंत्रणेमार्फत घेण्यात येईल . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांमध्ये असलेल्या तरतुदीस अधीन राहून विद्यमान संचालक 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३ , शके १९३९ 


मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वी नवीन संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन नवनिर्वाचित संचालक मंडळ कार्यभार 
स्वीकारेल याची जबाबदारी विद्यमान संचालक मंडळ आणि कार्यकारी संचालक यांची राहील . 
पोट -नियम २६ (१ ) ( अ) प्रमाणे निवडावयाच्या संचालकांची पात्रता खालीलप्रमाणे राहील . 
( १) तो पोट- नियम १७ ( अ) (३) ( १, २, ३) मधील तरतुदीस पात्र असला पाहिजे . 
(२) त्याने पोट -नियम ९ मधील तरतुदीप्रमाणे कारखान्याचे कार्यक्षेत्रातील त्याने पिकवलेला ऊस भागांच्या प्रमाणात निवडणूक 

पूर्वीच्या लगतच्या पाच गाळप हंगामापैकी तीन गाळप हंगामामध्ये कारखान्यास घालण्याचेबंधन पाळलेले असले पाहिजे . 
( ३) त्याने कारखान्याने मागणी केलेल्या भागाचे हप्ते थकविले नसले पाहिजे. 
( ४) तो ज्या गटातून निवडणुकीस उभा राहणार असेल त्या गटाच्या मतदार यादीत त्याचे नाव असले पाहिजे . 
( ५) उमेदवाराचे अर्जावर त्याच गटातील मतदार सभासदांची सूचक व अनुमोदक म्हणून सही असली पाहिजे. उमेदवार 

तसेच सूचक व अनुमोदक सभासद महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीनुसार कोणत्याही संस्थेचा थकबाकीदार 

असता कामा नये. 
( ६) कारखान्याचे पोट-नियम व त्याखालील नियम आणि कारखान्यास करून दिलेला करार याचे त्याने पालन केले असले 
__ पाहिजे . 
( ७) कारखान्याचे अगर संबंधित सेवा सहकारी संस्थेचे उद्देशपूर्ततेस बाधा येईल किंवा मालमत्तेचे नुकसान होईल असे गैरकृत्य 

त्याने केले नसले पाहिजे . 
( ८) पोट-नियम क्रमांक ३ मधील कार्यक्षेत्रातील गावांचा रहिवाशी असला पाहिजे. 
टीप . -- वरील पात्रता उत्पादक सभासदांनाच लागू राहील . 
पोट -नियम २६ (१ ) ( क ) प्रमाणे निवडावयाच्या संचालकांची पात्रता खालीलप्रमाणे राहील . 
(१ ) संस्था पोट - नियम क्रमांक १७- ब मधील क्रियाशील संस्था सभासद अ. नं. ( ३) व ( ५) मधील तरतुदीस पात्र असली पाहिजे. 
( २) कारखान्याने मागणी केलेले भागाचे हप्ते संस्थेने थकविले नसले पाहिजे . 
( ३) सहकारी संस्था मतदार संघातील मतदार यादीत त्या संस्थेचे व प्रतिनिधींचे नाव असले पाहिजे . 
( ४) ज्या सहकारी संस्थेचा तो प्रतिनिधी असेल तो प्रतिनिधी कोणत्याही सहकारी संस्थेचा थकबाकीदार असता कामा नये. 
( ५) त्याचे उमेदवारी अर्जावर ज्या सोसायटीच्या मतदार प्रतिनिधीची सूचक व अनुमोदक म्हणून सही असेल तो सूचक व 
___ अनुमोदक कोणत्याही सहकारी संस्थेचा थकबाकीदार असता कामा नये. 
( ६) तो ज्या संस्थेचा प्रतिनिधी असेल ती संस्था उत्पादक सहकारी संस्था असल्यास तिने निवडणूक पूर्वीच्या लगतच्या पाच 

गाळप हंगामापैकी तीन हंगामामध्ये किमान शेअर्सच्या प्रमाणात कारखान्यास ऊस दिला असला पाहिजे. 
( ७) तो ज्या संस्थेचा प्रतिनिधी असेल ती संस्था जर ऊस तोडणी व वाहतूक करीत असेल तर मागील ५ गाळप हंगामापैकी 

किमान ३ हंगामात संस्थेने ऊस तोडणी व वाहतुकीचे कामकाज केले असले पाहिजे. 
पोट -नियम २६ ( १) ( ड ) (इ) ( ई ) ( फ ) प्रमाणे निवडावयाच्या संचालकांची पात्रता खालीलप्रमाणे राहील . 
(१ ) कारखान्याचे कार्यक्षेत्रातील त्याने पिकवलेला ऊस निवडणुकीपूर्वीच्या लगतच्या पाच गाळप हंगामापैकी तीन गाळप 

हंगामामध्ये कारखान्यास गळितास घालण्याचेबंधन पाळलेले असले पाहिजे . 
(२) त्याने कारखान्याने मागणी केलेले भागाचेहप्ते थकविले नसले पाहिजे . 
(३ ) पोट -नियम क्रमांक ३ मधील कार्यक्षेत्रातील गावांचा रहिवाशी असला पाहिजे व मतदार यादीत त्यांचे नाव असले पाहिजे . 
( ४) उमेदवार , उमेदवाराचे अर्जावरील सूचक व अनुमोदक सभासद महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीनुसार 

कोणत्याही संस्थेचा थकबाकीदार असता कामा नये . 
( ५) कारखान्याचे पोट-नियम व त्याखालील नियम आणि कारखान्यास करून दिलेला करार याचे त्याने पालन केले असले 

पाहिजे . 
(६) कारखान्याचे अगर संबंधित सेवा सहकारी संस्थेचे उद्देशपूर्ततेस बाधा येईल किंवा मालमत्तेचे नुकसान होईल असे गैरकृत्य 

त्याने केले नसले पाहिजे . 
या कार्यालयाकडील ज्ञापन जा . क्र . प्राससं /नियमन/ मुळा ससाका/ पोनिदु/मंजुरी/२०१० / २०१७, दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ अन्वये उपविधी 
क्रमांक २६ (२) २ व २८ मंजूर केला असे . 

संगिता रविंद्र डोंगरे , 

प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) तथा 
अहमदनगर , २२ डिसेंबर २०१७ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३, शके १९३९ 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 

घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्वसन -१ /ई-टपाल/ ६/ २७ / २९८/ २०१८ . - जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तहसीलमधील लघु पाटबंधारे तलाव , दिघी- ३ या पाटबंधारे 
प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे शासनाचे महसूल व वन विभाग 
यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक पुनर्वसन/कार्या. -९ (१ )/ प्रा. ११/ एनआर -५१/ २००६, दिनांक १ सप्टेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाली असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत . 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे नाव बाधित गावे 

बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 


गावठाण 


तालुका 


फक्त शेतजमीन 


तालुका 


गाव 


तालुका 


लघु पाटबंधारे तलाव, निरंक निरंक दिघी 

पाचोरा दिघी 

पाचोरा 
दिघी- ३, तालुका पाचोरा , 

वडगाव (मुलाणे) पाचोरा 
जिल्हा जळगाव . 

भडाळी 

पाचोरा 
__ महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे . 

लघु पाटबंधारे तलाव, दिघी-३ , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम सन २०१२ -१३ मध्ये पूर्ण झाले आहे . त्यासाठी व 
विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने , सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे 
पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ पासून 
उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बंध कायम राहतील . 

गोरक्ष गाडीलकर, 
जळगाव , २१ फेब्रुवारी २०१८ . 

अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्वसन - १/ ई-टपाल/ ६/ २७/ २९९/ २०१८ . - जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तहसीलमधील लघु पाटबंधारे तलाव , ओढरे, तालुका 
चाळीसगाव या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे शासनाचे 
महसूल व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक आरपीए - ३२ /(२००० )/ ३९५/ प्र. क्र . १३४/ र -३ , दिनांक २५ जून २००१ अन्वये महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत . 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे नाव बाधित गावे 

बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 


निरंक 


ओढरे 


गावठाण तालुका फक्त शेतजमीन तालुका 

गाव 

तालुका 
२ 
लघु पाटबंधारे तलाव , 

निरंक ओढरे चाळीसगाव 

चाळीसगाव 
ओढरे, तालुका चाळीसगाव , 

विष्णूनगर चाळीसगाव विष्णूनगर चाळीसगाव 
जिल्हा जळगाव . 

गणेशपूर चाळीसगाव 

शिंदी चाळीसगाव 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

__ लघु पाटबंधारे तलाव , ओढरे, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम सन २०१०- २०११ मध्ये पूर्ण झाले आहे . त्यासाठी व 
विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने , सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे 
पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ पासून 
उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बध कायम राहतील . 

गोरक्ष गाडीलकर , 
जळगाव , २१ फेब्रुवारी २०१८ . 

अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३ , शके १९३९ 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्वसन -१ /ई-टपाल/६/२७/ ३०० / २०१८ . - जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तहसीलमधील लघु पाटबंधारे तलाव, घोडसगाव, तालुका 
पाचोरा या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे शासनाचे 
महसूल व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक आरपीए- ३२९९/ प्र .क्र . २५१/ र- ३, दिनांक ३० सप्टेंबर १९९९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत . 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे नाव बाधित गावे 

बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 


गावठाण 


तालुका 


फक्त शेतजमीन 


तालुका 


गाव 


तालुका 


१ 


लघु पाटबंधारे तलाव, निरंक निरंक 

पिंपळगाव बु . पाचोरा पिंपळगाव बु . पाचोरा 
घोडसगाव, तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निबंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

लघु पाटबंधारे तलाव, घोडसगाव , तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम सन २००७- २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व 
विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने, सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे 
पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ पासून 
उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बंध कायम राहतील . 

गोरक्ष गाडीलकर , 
जळगाव , २१ फेब्रुवारी २०१८ . 

अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्वसन- १ / ई- टपाल/ ६/ २७/ ३०१/ २०१८. - जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तहसीलमधील लघु पाटबंधारे तलाव, अटलगव्हाण , तालुका 
पाचोरा या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे शासनाचे 
महसूल व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक आरपीए- ३० /( २००१)/ ८२६/ प्र. क्र . २१२/र- ३, दिनांक ८ जानेवारी २००२ अन्वये महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत. 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे नाव बाधित गावे 

बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 


गावठाण 


तालुका 


फक्त शेतजमीन 


तालुका 


गाव 


तालुका 


४ 


लघु पाटबंधारे तलाव , निरंक 

निरंक अटलगव्हाण पाचोरा 

अटलगव्हाण पाचोरा 
अटलगव्हाण , 

पिंपळगाव बु . 

पाचोरा पिंपळगाव बु. पाचोरा 
तालुका पाचोरा , 

कोल्हे 

पाचोरा 
जिल्हा जळगाव . 

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचेपुनर्वसन अधिनियम , १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

लघु पाटबंधारे तलाव , अटलगव्हाण , तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम २०११ मध्ये पूर्ण झाले आहे . त्यासाठी व 
विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने , सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे 
पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे हस्तांतरणावरील निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ पासून 
उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बध कायम राहतील . 

गोरक्ष गाडीलकर , 
जळगाव , २१ फेब्रुवारी २०१८ . 

अपर जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३ , शके १९३९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 
वाचले : ( १) म. पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ करणे अथवा सोंग आणणे ; 

प्रतिबंधक आदेश/ ३६५/२०१८, दिनांक १ फेब्रुवारी ( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
२०१८ . 

( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३). ( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 
आदेश 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
क्रमांक ड/ कक्ष-३/ एमएजी-२/ कावि - ९७ / २०१८ . - उपोद्घातात नमूद 

( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 
अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी कळविले आहे की , 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली , सभा ; 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजीपासून शिरपूर येथे १५ दिवस खंडेराव 
महाराज यात्रा उत्सव , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ ते ८ फेब्रुवारी २०१८ 

वरील कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
पावेतो विश्व मानव रूहाणी केंद्र, पिंपळनेर येथे सालाबादप्रमाणे परमसंत 

घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
श्री कृपालसिंगजी महाराज साहेब यांचा १२४ वा जन्मोत्सव सोहळा , 

शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी महाशिवरात्री तसेच दिनांक १९ 

कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
फेब्रुवारी २०१८ रोजी शिवजयंती हे उत्सव साजरे करण्यात येणार 

नाहीत . 
आहेत. सदर यात्रा आहे . सदर यात्रा व उत्सव हिंदू लोक मोठ्या तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
प्रमाणावर एकत्रित येऊन साजरा करतात . त्या अनुषंगाने धुळे शहरात उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता । समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
नाकारता येत नाही. तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीयपार्श्वभूमी पाहता हिंदु मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
व मुस्लीम या दोन्ही समाजांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद होण्याची परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
शक्यता नाकारता येत नाही. त्याअनुषंगाने यात्रा-उत्सवांच्या अनुषंगाने ___ दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच, लग्न 
ठेवण्यासाठी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे ०० .०५ वाजेपासून ते मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे २३ . ५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे सदर निबंध लागू नाहीत . 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ ( १) (३) चे प्रतिबंधात्मक 

___ हा आदेश दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे ०० . ०५ वाजेपासून ते 
आदेश जारी होणेस विनंती आहे . 

दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे २३ . ५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे 
तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना जिल्ह्यात अमलात राहील. 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 

सदरचा आदेश हा दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही व 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 

कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे. 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 

डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये धुळे , २ फेब्रुवारी २०१८ . 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
( अ ) सोटे , तलवारी, बंदुका, भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) अन्वये 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

आदेश 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

क्रमांक कक्ष-१ /पीओएल -१/ ६०५/ २०१८ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७ (१) ( ३)/ 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

८२५ / २०१८, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१८ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) 
( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने 

जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील कायदा 
इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 

व सुव्यवस्था विषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३ , शके १९३९ 


घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध 
कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू- 
मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता 
असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
परीक्षा सुरू होणार आहेत . तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर 
हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, येवला, चांदवड व इगतपुरी 
ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या 
विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ चे ०० . ०० 
ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ चे २४. ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस 
कायदा, १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस 
अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, पुढील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे :-- 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा 
मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 

सदरहू निर्बध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही . त्याचप्रमाणे हे आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी 
यांना , तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ चे दुपारी १२ . ०० 
वाजेपासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण 
नाशिक जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) 
अमलात राहील . 


सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक . 


नाशिक , १७ फेब्रुवारी २०१८ . 


( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे; 

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

(घ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे. 

( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणेकिंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे , 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास , 
तसेच शीख समाजाचेव्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / नुरूलहुदादूधउत्पा / ११७३ / 
२०१७. - मी , अशोक डी. बागल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की, नियोजित नुरूलहुदा दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , मारूळ, तालुका यावल, जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
( सन १९६१ चा अधिनियम २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ डब्ल्यूएल/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ७९९ / २०१७, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 

अशोक डी . बागल , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव , २९ नोव्हेंबर २०१७. 

जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३, शके १९३९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . अलोक अशोक पांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत 
आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . अलोक अशोक पांडे, 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

प्रल्हाद चिंधू बावस्कर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


धुळे. 


धुळे , १६ सप्टेंबर २०१७ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक बी - २/६४१०/ सन २०१७. - श्री . अलोक अशोक पांडे, 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यांनी स्वत : च्या प्रकृतीच्या कारणास्तव सादर केलेल्या 
अर्जावरील सहायक अधीक्षक, रोख व वित्त विभाग यांनी रजेबाबतचा 
नोंदविलेला परिवर्तित रजेच्या अर्जावरील अहवालामध्ये अर्जित रजा 
एकूण ११ दिवस तसेच वैद्यकीय रजा एकूण २८ दिवस अशी एकूण 
३९ दिवस रजा शिल्लक असून श्री . अलोक अशोक पांडे, ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे यांनी सादर केलेले अर्ज एकूण ५६ दिवसाच्या रजेपैकी खालील 
दर्शविलेल्या ११ दिवसांची रजा शिल्लक अर्जित रजेच्या खात्यातून 
मंजूर करण्यात येत आहे . 
१ . दिनांक १६ जून २०१७ ते दिनांक १८ जून २०१७ (३ दिवस ) 
२ . दिनांक २४ जून २०१७ ते दिनांक २६ जून २०१७ (३ दिवस ) 
३. दिनांक २९ जून २०१७ ते दिनांक ३० जून २०१७ ( २ दिवस ) 
४ . दिनांक ४ जुलै २०१७ ते दिनांक ६ जुलै २०१७ ( ३ दिवस ) 

तसेच उर्वरित दिनांक ७ जुलै २०१७ ते दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१७ व दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ 
तसेच दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ ते दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ अशी 
एकूण ४५ दिवसांपैकी त्यांच्या सेवापुस्तकातील वैद्यकीय रजेच्या 
शिलकी हिशोबातील २८ दिवसांचे वैद्यकीय रजा ( अर्धवेतनी रजा ) 
म्हणजेच एकूण १४ दिवसांची वैद्यकीय रजा (दिनांक ७ जुलै २०१७ 
ते दिनांक २० जुलै २०१७) याप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. पांडे यांनी उपरोक्त सादर केलेल्या रजेच्या अर्जातील 
दर्शविलेल्या उर्वरित ३३ दिवस हे त्यांचे खाती कोणत्याही प्रकारची 
अर्जित व परिवर्तित रजा शिल्लक नसल्याने विनावेतन असाधारण 
रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव) मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अलोक अशोक पांडे यांना ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
__ श्री . अलोक अशोक पांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे वेळोवेळी 
घेतलेल्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . एस. यु . 
न्याहारकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 


क्रमांक बी - २/६५६०/ सन २०१७. - श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धुळे यांना दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक १३ डिसेंबर 
२०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक 
९ डिसेंबर २०१७ रोजीचे लोकन्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर ते 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. दस्तगीर राजेखान पठाण, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . श्रीमंत द्वारकादास 
चक्कर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दस्तगीर राजेखान 
पठाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३ , शके १९३९ 


नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , ७ डिसेंबर २०१७ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . सुधीर महादेव देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- २ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. सुधीर शंकरराव शिंदे, 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

रविंद्र मधुसूदन जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


क्रमांक बी - २/ ६६०३/ सन २०१७. श्री . संतोष हेमंत गरड , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१७ व दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ पावेतो अशी 
एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर विशेष बाब म्हणून 
मंजूर करण्यात येत आहे. 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हेमंत गरड यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
_ श्री . संतोष हेमंत गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गि -हे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 

श्री . संतोष हेमंत गरड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यावर 
वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हेमंत गरड , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ८ डिसेंबर २०१७. 


धुळे, १२ डिसेंबर २०१७ . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व प्रभारी प्रमुखजिल्हा व 

सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ६८१० / सन २०१७. - श्री . भाऊसाहेब चांगदेव मोरे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
यांना दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ ते १६ डिसेंबर २०१७ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक बी - १/ ६६४१/ सन २०१७ .- श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १३ डिसेंबर 
२०१७ ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. भाऊसाहेब चांगदेव मोरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. भाऊसाहेब चांगदेव मोरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही. व्ही. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी 
सांभाळला होता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३, शके १९३९ 


११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . भाऊसाहेब चांगदेव मोरे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी रजेवरून परत आल्यावर 
कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. भाऊसाहेब चांगदेव मोरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २१ डिसेंबर २०१७. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९८/ सन २०१७. - श्री . एस . व्ही. माने, जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१८ डिसेंबर २०१७ व दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण दोन 
दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक बी- २/ ६८११ / सन २०१७ . - श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १३ 
डिसेंबर २०१७ ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. व्ही. माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . एस . व्ही . माने यांना जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी. आर. भावके, जिल्हा न्यायाधीश- ४ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस . व्ही. माने, जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १५ डिसेंबर २०१७. 


होते . 


आदेश 


श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती मंगला अंकुश मोटे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी सांभाळला होता . 

श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर त्या कामावर रुजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 

सुधीर शंकरराव शिंदे, 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१३९ / सन २०१७. - श्री . ए. बी . भिल्लारे, 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजीची 
एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . बी . भिल्लारे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


धुळे. 


धुळे, २१ डिसेंबर २०१७. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३ , शके १९३९ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री. ए. बी. भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. व्ही . जी . मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश- ११ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री. ए. बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १५ डिसेंबर २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १३८ / सन २०१७. - श्री . पी . आर. भावके , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसांची अर्जित रजा विशेष 
बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९० / सन २०१७. - श्री . पी . के. अहिर , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २२ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी. के. अहिर यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . पी . के. अहिर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. आर. बी . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. पी . के . अहिर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १५ डिसेंबर २०१७ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . आर . भावके यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री. पी . आर. भावके, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . व्ही . जी . मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश- ११ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . पी . आर. भावके, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रकाश हिं . माळी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२२/ सन २०१७ . - सौ . आर . एस . भोसले 
नरसाळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहाता यांची दिनांक २६ 
डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २२ 
डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ जानेवारी 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर सौ. आर. एस . भोसले- नरसाळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , राहाता यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २० डिसेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३, शके १९३९ 


१३ 


पप 


सौ . आर. एस. भोसले- नरसाळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. आर. सोलापूरे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , । 
राहाता यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

सौ . आर. एस. भोसले- नरसाळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
राहाता ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहाता यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १५ डिसेंबर २०१७. 


२९ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक यांना ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती टी. एम . देशमुख -नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . जे. पाटील , ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती टी . एम. देशमुख- नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४० / सन २०१७. - श्रीमती के. एस . नावंदर , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२६ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ जानेवारी 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


अहमदनगर, १४ डिसेंबर २०१७ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस. नावंदर यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. एस. नावंदर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . जे. पाटील , ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. एस. नावंदर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर, १४ डिसेंबर २०१७ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११० / सन २०१७ . - श्री . पी . एन. देशपांडे, 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक 
१६ डिसेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब 
म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १५ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन . देशपांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . एस . शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी. एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, १४ डिसेंबर २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०७/ सन २०१७. - श्रीमती टी . एम . देशमुख 
नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३ , शके १९३९ 


आदेश 

कार्यभार श्रीमती पी . पी. भारसाकडे-वाघ, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२३ / सन २०१७ . - श्री. एस. पी . भोसले , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक २६ डिसेंबर श्री . एस . डी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
२०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी एकूण ५ दिवसांची अर्जित अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २२ डिसेंबर 

नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी 

यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत ___ अहमदनगर , १५ डिसेंबर २०१७. 
आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. पी. भोसले यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहाता या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. पी . भोसले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . बी. नाईकनवरे -गरड , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . पी. भोसले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहाता हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १५ डिसेंबर २०१७. 


___ क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६६/ सन २०१७. - श्री . व्ही. आर. अगरवाल , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ५ नोव्हेंबर 
२०१७ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी एकूण १४ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . आर. अगरवाल यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
___ श्री. व्ही. आर. अगरवाल , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. पी. मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री. व्ही. आर. अगरवाल , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १५ डिसेंबर २०१७. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १५५/ सन २०१७. - श्री . एस. डी . पाटील , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२६ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१७ रोजी रिमांडचे कामकाजानंतर ते दिनांक 
१ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . डी . पाटील यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा /९५/ सन २०१७. - श्रीमती के. पी. जैन - देसरडा, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांची दिनांक १८ 
डिसेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ डिसेंबर २०१७ 
रोजीपासून ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी . जैन - देसरडा यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


श्री . एस . डी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ८ - १४, २०१८ / फाल्गुन १७ - २३, शके १९३९ 


१५ 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्रीमती के. पी . जैन - देसरडा , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री. एन. एल . येवलेकर, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. पी . जैन- देसरडा, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १६ डिसेंबर २०१७ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २८ / सन २०१७. - श्री . ए. पी. मोहिते , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ व 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण २ दिवसाची अर्जित रजा 
विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२० डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. पी. मोहिते यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १६१/ सन २०१७ . - श्रीमती ए . एस. वानखेडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक १६ डिसेंबर 
२०१७ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण ६ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १५ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. एस . वानखेडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. एस. वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री. ए. पी. मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक कार्यभार 
दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२१ डिसेंबर २०१७ रोजीपर्यंत श्री . ए. पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे, दिनांक २३ डिसेंबर 
२०१७ रोजीपासून ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. एस . यु. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २२ डिसेंबर 
२०१७ रोजी श्री. व्ही . आर. अगरवाल , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार दिनांक २० डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ रोजीपर्यंत 
व दिनांक २४ डिसेंबर २०१७ रोजी दुपारी २. ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२६ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. एस. एस. शिंदे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे व दिनांक 
२३ डिसेंबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक २४ डिसेंबर २०१७ रोजी 
दुपारी २. ०० वाजेपर्यंत श्री. पी. एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती ए. एस. वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 


सौ . सु . की. केवले , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


__ श्री . ए. पी . मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर, २० डिसेंबर २०१७ . 


अहमदनगर , १६ डिसेंबर २०१७ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ८ - १४ , २०१८ / फाल्गुन १७ - २३, शके १९३९ 


तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नेवासा यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

वि . वा . हुड , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर. 
अहमदनगर , २० डिसेंबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/११६/ सन २०१७. - श्री . डी . बी . हंबीरे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ ते 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. डी . बी. हंबीरे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . डी . बी. हंबीरे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. एस. आलेराव , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . डी . बी. हंबीरे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , २० डिसेंबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा /१३० / सन २०१७. - श्रीमती पी. व्ही . राऊत , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २६ 
डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . राऊत यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. व्ही. राऊत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. जी . देशिंगकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . व्ही . राऊत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

___ मध्यंतरीय अवसायन आदेश 
क्रमांक विनियमन/मजूर संस्था/ मध्यंतरीय अव . आदेश/ १३७८ / 
२०१७.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर , 
जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
(१ ) ( क) (एक) ( दोन )( तीन ) ( चार ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार 
श्री . चक्रधरस्वामी बांधकाम मजूर सहकारी सोसायटी मर्यादित , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ 
पीआरडी/( एल )/ ७०७ / १९९० -९१, दिनांक ३ एप्रिल १९९० या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळावा आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर 
संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . वाय. एच. दाऊळकर , सहकार 
अधिकारी अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर यांची 
नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे नियम ८७ मध्ये 
निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सदर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या तारखेपासून 
एक महिन्याच्या आत खालील सही करणार यांचेकडे हा मध्यंतरीय 
आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबतचा खुलासा स्वत : अगर 
प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीने खालील सही करणार यांचे समक्ष या कार्यालयात 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळी ११ . ०० वाजता हजर राहून 
करावा . वर नमूद दिवशी व वेळी आपण आपला लेखी आणि समर्पक 
खुलासा सादर न केल्यास आपल्या संस्थेने अधिनियम, नियम तसेच 
उपविधीनुसार कामकाज करणे बंद केले आहे असे गृहीत धरून सदरचा 
अवसायनाचा अंतरिम आदेश अंतिम करण्यात येईल , याची नोंद घ्यावी. 

सदर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर आणि दावायोग्य 
हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा तितकाच अधिकार आहे असे 
आढळून येईल ती मालमत्ता , वस्तू किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व हजर दस्तऐवज यांचा ताबा /नियंत्रण यांची व्यवस्था 
उपरिनिर्दिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे. 

सदरचा आदेश दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही 
आणि कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

मनोज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, शिरपूर , जिल्हा धुळे . 
शिरपूर , २७ ऑक्टोबर २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


